प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 
२६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 
०७.०३.२०१८. 

४) सहायक सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यांचे पत्र क्रमांक एमसीआय /३४ (४१) (ई- ३१) 
/२०१९- एमईडी / १२०१२०, दिनांक ३०.०५.२०१९ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमवसरुरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/ म/११३१५/२०१९, दि. २७.०७.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेस उपलब्ध 
झालेल्या अनुदानातून सदर संस्थेच्या विविध १४ विभागास लागणारी रुपये ५,७७,३७,१३९/- (रुपये पाच 
कोटी सत्याहत्तर लक्ष सदतीस हजार एकशे एकोणचाळीस फक्त ) रुपयांची इतक्या रकमेची सदर शासन 
निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात संस्थेस राज्य योजनातंर्गत उपलब्ध 
निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रश्ञा-१ 


२. सदर यंत्रसामुग्नरीसाठी नवीन बांधकाम व विद्युतीकरणची आवश्‍यकता नसल्याचे तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा संबधित संस्था व संचालनालयाने केलेली 
आहे. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या 
विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


५. सदर यंत्रसामुग्नीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) Urea किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

९. उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. त्यानुषंगाने 
आवश्यकतेनुसार यंत्रसामुग्री किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त Ted नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो खालील 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रश्ञा-१ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) ३९ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण 
व श्रेणीवर्धन 
(०३) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-०१, उप विभाग -०२,अनुक्रमांक-०३, नियम क्रमांक- 
७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३१३०९३८६२१३ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


परिशिष्ट ARUN owe 
DN: c=IN, st=Maharasht 
सोबत : प TM 2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7 


b2244d66593f50dd7 13da8386091 2503, 


MURLIDHAR यक 


ber=30df743755280cf26ce97ec097823 
5f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3 


त. 
RAO D A H A LE ou=NA, o= OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2019.08.13 16:55:24 +05'30" 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - 9 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रश्ञा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/ 
प्रशा-१, दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
१. औषधवैद्यकशास्त्र विभाग 

बेडसाईड कार्डीयाक मानेटर विथ २ २२८००० ४५६००० 
an इटीसीओटु 

बेडसाईड कार्डीयाक मॉनेटर विदाऊट 3 ९८००० २९४००० 
२ | इटीसीओटु 

डीफ्रिबिलेटर २ १३३३०० २६६६०० 
४ | पल्स ऑक्सीमिटर & ३८५०० २३१००० 
५ | ईसीजी मशीन ३ चॅनल ५ ५९५०० २९७५०० 
६ | ईसीजी मशीन १२ चॅनल ४ ७४५०० २९८००० 
७ | इन्फयूजन पंप ५ ४५५०० २२७५०० 

नेब्युलायझर शिया ४३९० ४३९०० 
९ | पोर्टेबल We मशीन 9 २८२०० १९७४०० 
१० ऑप्थोलमोस्कोप षु ३५००० १७५००० 
११ | १ | बीपी ऑपरेटरस १७ ३१५० ५३५५० 
१२ | एएमबीयु बँग १२ ३९०० ४६८०० 
१३ Rap र ४७०० ४२३०० 
१४ | क्रश कार्ट टॉली ४ २९००० ११६००० 
१५ | फॉगर ॥_ i ३३००० ३३००० 
१६ | विगींग स्केल ८ २५०० २०००० 
१७ । इमरर्जन्सी लाईटस ४ ५००० २०००० 
१८ । ड्रेसिंगड्रम ९ बाय ११ २२ २६०० ५७२०० 
१९ अँटोक्लेव्ह २ ३२००० ९६००० 
२० । वेस्ट डीस्पोजल कंटेनर्स | oo | 300 30000 
२१ | ऑक्सीजन फेस मास्क |. ee | ३५ ३५०० 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
२२ | नासल प्रॉग्स ५० ३१५ 2८4 
२३ | rc व्हील चेअर २० १३००० २६०००० 
२४ | बकरेस्ट २५ ३५०० ८७५०० 
२५ | Fedo इक्झामीनेडान कुर्टेन्स २४ ५८०० १३९२०० 
२६ | एक्सरे व्हिव्हींग बॉक्स चिक १०९०० १०९००० 
२७ ग्लुकोमिटर le ee ४५०० ४५००० 
२८ | पेटंट इक्झामेनेशान टेबल षु ३९००० १९५००० 
२९ | रबर हॅमर li. १७" .| ७५० ७५०० 
२० cra १४ ४५० ६३०० 
३१ मेजरिंग टेप १४ ६०० ८४०० 
३२ | थर्मामिटर 22 q4o 3300 
३३ | S15 ५५ ६५० ३५७५० 
३४ | इन्स्ट्रमेट ट्रांली १५ १३५०० २०२५०० 
३५ | ड्रगट्रॉली 8 २९५०० २६५५०० 
३६ आयव्ही स्टॅण्ड ८५ ३२०० २७२००० 
39 | बेडसाईइड सिटींग टुल्स ८० २१५० १७२००० 
३८ | बैेडसाइंड लॉकर ५ ५७०० २८५०० 
38 पेशंन्ट ट्रॉली १७ १६५०० २८०५०० 
yo | मॅकीनटॉशा ४५ २५० ११२५० 
५१,५०,२०० 
२. पल्मनरी मेडीसीन विभाग 

ea पेक प्लो मिटर्स २ ५५०० ११००० 
2 । नेब्युलायझर्स २ ४३९० ८७८० 
3 | पल्स ऑक्सीमिटर २ ३८५०० ७७००० 
४ | बीपी इन्स्ट्रमेट २ ३१५० ६३०० 
५ वेईगं स्केल २ २५०० ५००० 
६ | हाईट स्केल २ ३९०० ७८०० 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक | प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
७ | पलमनरी HRM टेस्ट मशीन i.e २८२००० २८२००० 
३,९७,८८० 
३.स्री रोग व प्रसुतीशासत्र विभाग 
१ फेटल मॉनिटर ॥क क ११०००० ११०००० 
२ | युएसजी मशीन शिंक ४५००००० ४५००००० 
3 | TRA AR ४ २८२०० ११२८०० 
४ | SRA एक्सट्राक्टर युनिट = a १६५००० १६५००० 
4 | इलेक्ट्रोकॉटरी = a १९५००० १९५००० 
६ | मल्टी्चेनल मानेटर २ ९८००० १९६००० 
७ । मल्टीमीडीया प्रोजेक्टर a ५३५०० ५३५०० 
८ | फिटल डॉपलर ३ १२५०० ३७५०० 
९ | बीपी ऑपरेटस ७ ३१५० २२०५० 
१० | वेईग मशीन 3 २५०० ७५०० 
११ | १ | वैेरिंगलेस फोरस्केपस विक. घा ३५०० ३५०० 
१२  ग्लुकोमीटर्‌ २ ४५०० ९००० 
१३ । एसआयएमएस स्पेस्कुलम स्माल प ५०० २५०० 
१४ | एसआयएमएस स्पेस्कुलम मेडीयम ५ ५५० २७५० 
१५ | एसआयएमएस स्पेस्कुलम लार्ज ५ ६०० ३००० 
१६ | SUNS वॉल Rea षु ६०० ३००० 
१७ । स्कुसकोस स्पेक्युलम स्मॉल षु ६०० ३००० 
१८ | स्कुसकोस स्पेक्‍्युलम मेडीयम ५ ६५० ३२५० 
१९ | स्कुसकोस Wagar लार्ज ५ ७०० ३५०० 
२० डीलीव्हरी सेट 9 १२००० ८४००० 
२१ | स्टीटेक रिमोव्हल सेटस २५०० ५००० 
२२ डी अण्ड सी सेट १४५०० २९००० 
२३ | एमव्हीए सेट २२०० ४४०० 
२४ | रिसेक्शन ट्रे षु ६५० ३२५० 
२५ | व्हीजनल हायस्ट्रेटांमी सेट २ ४५००० ९०००० 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
२६ । सेरव्हीकल पन्व बायप्सी फोरस्केपस ॥ तही ५५०० ५५०० 
२७ | MI होल्डींग फोरस्केपस ६ १२०० ७२०० 
२८ व्हीसेक्‍ठान सेट २ 20000 ८०००० 
२९ मायोमा XP oe | ११०० ११०० 
३० | टॉर्च लाईट २ ४५० ९०० 
३१ | ARN स्पाटुला अण्ड सायटोब्रशा १०० | ४५० ४५००० 
३२ | सायटोलांजी कपलीन जार १२ ९०० १०८०० 
३३ | बॉईल्समज्लीन क्या १९५००० १९५००० 
३४ | पोर्टेबल एल.ई.डी. ओटी लाइट Le 934000 934000 
34 | इल्स २० २१५० ४३००० 
६१,७२,००० 
४. नेत्रशल्यचिकीत्सा विभाग 
La आय चार्ट शिक मा 819000 
2 | Riva चेअर युनिट विथ cot oa १२५५०० १२५५०० 
3 स्लीट ल॑म्प५ स्टेप मॅग्नीफिकेडन शि २१२००० २१२००० 
ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप ब्रीलींयंट बेसीक ma ४५०००० ४५०००० 

४ | ऑप्समी 

पु स्कीओरटोझ टोनोमीटर शिल २२००० २२००० 
६ | अँप्लानेशन टोनोमीटर ऑपास्नामाय i (90000 (90000 
७ । ट्रायल लेन्स सेट विथ फ्रेम fae १६००० १६००० 
८ | ऑप्थोलमोस्कोप हायने बेटा lees 34000 34000 
g । स्टेकरेटीनोस्कोप हायने बेटा शि कका ४५५०० ४५५०० 
१० | अँटोरेफक्रेओमीटर ग्रॅण्ड सिको जार ३३०० Le] ४००००० ४००००० 
११ | अँटोरेफेक्रेओमीटर पोटेक पार्क ७००० शि ३७०००० ३७०००० 

इनडायरेक्ट ऑफथोलमोस्कोप विथ २० शिंगी ८६००० ८६००० 

१२ | डी व्होल्क लेन्स 

१३ | (ROTARY a || २९८००० २९८००० 
१४ | केराटोमीटर मॅन्युअल Le ५५००० ५५००० 
१५ | ऑपरेटींग टेबल विथ सर्जन चेअर परळ क १२४००० १२४००० 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 

हायड्रोलीक 

१६ । व्हॉल्क लेन्स ९० डी Le 33000 33000 
२३,८९,००० 
५. अस्थिव्यंगउपचारशास्त्र 

जनरल इन्स्टुमेट सेट फॉर फॅक्चर 1 | २९१००० २९१००० 
PS RSRMA 
2 | सेट फॉर हिप Resute ow | २८८००० २८८००० 
३ | इंटरलॉक नेलिंग सेट aa २९५००० २९५००० 

HIRAM सेट प्राक्सीमल हयूमर्स अण्ड १७४००० १७४००० 
४ | डीस्टल La! 

DIR सेट प्राक्सीमल प्राक्सीमल २८४००० २८४००० 
५ | अण्डडिस्टल टीबिया a 

BRR सेट पॅलव्हीक फिक्सेशान २९३००० २९३००० 
६ | पेडीकल स्क्रु शच 
७ | फोक्सेशान सेट CNS AT Ep = a २९१००० २९१००० 

फौक्सेशन सेट अण्ड एसीडीएफ फॉर २७०००० २७०००० 
८ ।सरवाकलस्पाईन a 
Q | Flos HAAS अण्ड लार्ज tS 2 २८८००० २८८००० 
१० | एक्सटरनल फॅक्सेटोर २ २४९५०० २४९५०० 

SH डीस्टल रेडयुस प्लेट (एसएस a २९५००० २९५००० 
हं १ | एलव्हीएम)२९८५४० 
१२ | फॅक्वर रिडक्ठान ओटी टेबल ieee] २९८५४० २९८५४० 
१३ | सिम्पल ओटी टेबल २ १४९२७० २९८५४० 
१४ | कॉट्री मशीन ee | १९६००० १९६००० 
१५ | पॅलिमॅटीक ड्रील अण्ड रिमर ee २९०००० २९०००० 
१६ | इलेक्ट्रीकल ड्रील अण्ड रिमर सेट ine .] २९०००० २९०००० 
१७ | सी-आर्म्‌ (इमेज इन्टेसीफायर) शिक कम १०००००० १०००००० 
१८ | पोर्टेबल एक्सरे मशीन a a २९९७२० २९९७२० 
१९ | आर्थास्कोप शिका २९५००० २९५००० 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र aaa प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 

प्लास्टर रुम एक्युपर्मेट (सेटस) विथ २ १०७३८० २१४७६० 
Qo प्लॅस्टीक टेबल 
२१ | इलेक्ट्रीक प्लास्टर कटर ४ १९६०० ७८४०० 
२२ | रिप्लेक्स हॅमर शिड्या १०१९ १०१९० 
२३ | मेजर टेप २० ३९२ ७८४० 
२४ | गोनीओमीटर ८ ३५२८० २८२२४० 
२५ | पीनेमेटीक cia fo | १०१९२० १९०००० 
२६ | एक्सरे व्हीव्‌ बॉक्स 2 १०९७६ २१९५२ 
२७ ।स्ट्रेचरिंगट्रे ae... ७०५६ 
२८ | ड्रेसिंगट्रांली शि २२७३६ २२७३६ 
२९ | निडल होल्डर २ ८६५ १७३० 
३० | टुथ फॉरसेप २ २३५ ४७० 
३१ । प्लेन फारसेप २ २३५ ४७० 
३२ । स्विचर कटींग सिझर २ ५५० ११०० 
३3 | SRS wey 8 ७०५ २८२० 
३४ | मास्कुटो फारसेप ४ ७०५ २८२० 
३५ ड्रेसिंग ड्रम a oe) २०४० २०४० 

६८,३२,९२४ 
६. जीवरसायनशात्र विभाग 

हिं फुल्ली अटो केमिस्ट्री अनालायझर विथ i १९००००० १९००००० 

आयएसडइ अण्ड आरओ प्लॅन्ट (२५० ते 

४५० त्रुपूट/अवर) 
२ | सेमिअँटोअनालायझर 1१ २९७३६० २९७३६० 
३ । सेन्ट्रीफुज मशीन २ ५९५०० ११९००० 
8 वाटर बाथ शिका (9८००० (9८००० 
५ | एबीजी Fail joe 2400000 2400000 

टेस्ट टयुब रँक २० २०००० ४००००० 
७ । रेफ्रीजरेटर/ट्रेन्सचीलर वि ६०००० ६०००० 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
6 मायक्रोपिपेट १००००० १००००० 
९ | फिक्स व्हॅल्यम एकुण १२ 
२०,५०,१००,२००,५००,१००० लीटर 
१० | ० ' व्हेरीबल व्हल्युम प्रत्येकी २ 
eae १ | 02-20 लिटर 
१२ | १०-१०० लीटर 
१३ | १००-२०० लीटर एकुण ८ 
१४ | ५००-१००० लीटर प्रत्येकी २ 
१५ | मायक्रोपिपेट टीप्स १०००० ५०००० ५०००० 
(स्मॉल 
५००० अण्ड 
लार्ज ५०००) 
५५,०४, ३६० 
७. कान, नाक व घसा विभाग 
i eel एक्सरे व्हिउगं बॉक्स 3 १०९०० ३२७०० 
२ | TRA अँपरॅटस live: ३८००० ३८००० 
३ | हेडलाईट विथ एलईडी re oa ४३००० ४३००० 
४ | अटोस्कोप २ २२००० 88000 
५ | इएनटी मायक्रोस्कोप शिंग १३००००० १३००००० 
नसलणएण्डोस्कोप सेट (सायनोस्कोप 
०:३०:७० कॅमेरा, मॉनेटर, लाईट सोर्स, 
६ । फायबर ऑप्टीक केबल) शि २६५५०४० २६५५०४० 
७ । ट्रयाच्यूस्टांमी सेट fae | १९५०० १९५०० 
८ | ओपीडी इन्स्टुमेट सेट a १४५६०० १४५६०० 
९ | ओपीडी वर्क ear Pa १७००००० १७००००० 
| 90 | टॉन्सीलेक्टोमी अण्ड अँडेनायडीक्टोमी सेट २ ६५००० १३०००० 
११ | १ | एअरसर्जन सेट | a | ४६५००० ४६५००० 
१२ नोज सर्जरी सेट २ १२५००० २५०००० 
६८,२२,८४० 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रशा-१ 


अ.क्र आव्यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
८. शरीरविकृतीशात्र विभाग 

३ पार्ट सेल कांउटर फुल्ली अँटोमेटेड २ २९७००० २९७००० 
रति हॅमॅटोळलॉजी अनालायझर 
२ । सेन्ट्रीफयुज १ १९८०० १९८०० 
३ | कलरीमीटर फोटोइलेक्ट्रीक १ १६५०० १६५०० 
y | रेफ्रोजरेटर लब ॥ अ. | ४९५०० ४९५०० 
4 | मायक्रोस्कोप GARR २ ४५००० ९०००० 
६ | हॉट एअर ओहन । ते || २४८०० २४८०० 
७ । स्टॉप वॉच (डीजीटल टायमर) २ ५०० १००० 
८ ब्लड कलेकान चेअर/कोच ४ २४८०० ९९२०० 
९ | बीपी अपरेटस q २५०० २५०० 
१० | ०_' व्होल्टेज स्टॅबिलायझर विथ बॅटरी soy Q १३२००० २६४००० 

८५६४, ३०० 
९. सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग 

ह्या बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप ae ८५००० ८५००० 
2 व्हीडीआरएल झाकेर १ १ 3६००० 3६००० 
३ | बायोसेफटी कबिनेट २ ए (एमएफआय १ 

बीएससी 2 फिट* २फिट* २फीट) २६५००० २६५००० 
8 | बक्टेरियाळांजीकल इन्क्युबेटर डीजीटल १ 

(३७ अंश सेल्सीअस) (१८*१८*१८ इनर एस 

एस) १३३८०० १३३८०० 
५ व्हरटेक्स मिक्‍्ठाचर १ १८५०० १८५०० 

डिस्टील वॉटर प्लॅन्ट ४ लीटर कॅपिसिटी १ 
६ (ग्लास) ६१००० ६१००० 

सेन्ट्रीफयुज (डीजीटल १२ टयुब १ 
७ | कॅपीसीटी) ५४००० ५४००० 
८ रिफ्रीजरेटर शिश (909००० (909000 

हॉट एअर ओव्होन (इनेर लिनिंग १ 
९ ।१८*१८*१८ स्टेनलेस स्टील) १२५००० १२५००० 
१० | वॉटरबाथ विथ व्हेरिअबल टेगम्प्रेचर । fl ७८००० ७८००० 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र aaa प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 

११ | १ | STRAP ३२५ लिटर ब्लयु स्टार ॥ क| ७८००० ७८००० 
१२ | मायक्रोपिपेटस -मल्टी चॅनल ५०-३०० a ४९००० ४९००० 
१३ | मायक्रोपिपेटस सिंगल चॅनल, व्हेरिअबळ ५ २५००० १२५००० 

BJA १-१०,१०-१००,१०००- 

१०००,२०-२००, ५-५० 

अँटोक्लेव्ह (व्ही) डबल ड्रम एस एस १६ aa १७६००० १७६००० 
१४ | इंच SHI २४ इंच एचटी 

डीजीटल थर्मामीटर ऑफ डिफ्रन्ट ¥ २४००० ९६००० 
१५ | टेंम्परेचर 
१६ । व्हलटेज ellos विथ del doy i जी. || ७५००० ७५००० 
१७ | BY स्टरलायझर शिया ८८००० ८८००० 

१६,२०,३०० 
१०. बधरीकरणझास्त्र विभाग 

शिवजी अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन २ १५७४७२० ३१४९४४० 
२ | अनेस्थेशिया बॉईल मशीन शिक ग १९५००० १९५००० 
3 | बीपी ऑपरेटस ६ ३१५० १८९०० 
४ | एक्सरे व्हीवींग बॉक्स १०९०० ३२७०० 
५ मल्टीपॅरामानेटर्स विथ इटीसीओ २ i. 4. | २२८००० २२८००० 
६ | मल्टीपरामॉनेटर्स विथ्‌आउट इटीसीओ २ ३ ९८००० २९४००० 
७ । डिफ्रोबिलेटर २ १३३३०० २६६६०० 
८ | पल्स ऑक्सीमीटर ४ २५०० १०००० 
९ | एएमबीयु बँग (अडल्ट--पिडीयाट्रीक्स) ९ ३९०० ३५१०० 
१० | o | लरिगोस्कोप (अडल्ट) ४ ५८०० २३२०० 
११ | ल॑रिगोस्कोप (पिडीयाट्रीक्स) २ ५८०० ११६०० 
१२ | Fax लरिगोस्कोप जै ९००० १८००० 
१३ । ईसीजी मशीन ३ चॅनल शिक ५९५०० ५९५०० 
१५४ पेरिफेरल नेरवे लोकेटर्स 2 १४५००० २९०००० 
१५ | ग्लुकोमीटर्स २ ४५०० ९००० 
१६ । नेब्युलायझर २ ४३९० ८७८० 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक | प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
१७ | पोटेबल aR मशीन A २८२०० १६९२०० 
१८ | इन्फयुजन पंप g ४५५०० २७३००० 
१९ | विगींग स्केल २ २५०० ५००० 
२० । पेशंट एक्झामीनेडन टेबल fae | 32000 32000 
29. | STE 4 ६५० ३२५० 
२२ । हग ट्रॉली 8 २९५०० ११८००० 
२३ । आयव्ही स्टॅण्ड शिश ३२०० ३५२०० 
२४ | बेड साईड सिटींग स्टुल ee | १ २१५० २३६५० 
५३,१६,१२० 
११. शल्यचिकित्साशास््र विभाग 

Es बीपी ऑपरेटस १५ ३१५० ४७२५० 
२ | एक्सरे व्हीवींग बॉक्स ८ १०९०० ८७२०० 
3 | डिफ्रोबिलेटर २ १३३३०० २६६६०० 
४ । पल्स ऑक्सीमीटर (फिंगर) १३ २५०० ३२५०० 
gy | एएमबीयु बँग i 2 ३९०० ४२९०० 
६ | लॅरिगोस्कोप ९ ४७०० ४२३०० 
७ | इसीजी मज्ञीन ३ ५९५०० १७८५०० 

ग्लुकोमीटर्स 9 ४५०० ३१५०० 
९ | एण्डोट्रॅक्वेल टयूब २१० ५०० १०५००० 
१० | नेब्युलायझर 9 ४३९० ३०७३० 
११ | पोर्टबळ MRM ASA 1१0 | २८२०० २८२००० 
१२ | विगींग स्केल षु २५०० १२५०० 
q3 | पेशंट Vea टेबल 4 32000 १९५००० 
१४ | टॉर्च शि ४५० ४५०० 
१५ | इमरर्जन्सी लाईट ८ ५००० ४०००० 
१६ | नसल प्रॉग्जस ३५ ३१५ ११०२५ 
१७ | ARM कथेटर्स ५०० Eo 30000 
१८ | STS 23 ६५० १४९५० 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
१९ । ड्रगट्रॉली १0 | १३५०० १३५००० 
२० | आयव्ही स्टॅण्ड ७४ ३२०० २३६८०० 
२१ | बेड साइड सिटींग स्टुल ७० २१५० १५०५०० 
२२ | gece बायप्सी निडल्स १५ २५०० ३७५०० 
२३ प्रोटोस्कोप १४ १००० १४००० 
२४ । स्टेस्थेस्कोप १४ ७५० १०५०० 
२५ | हाईट स्केल 4 ३९०० १९५०० 
२६ | बेड २२ १३५०० २९७००० 
२७ । फावलर बेड १५ १९७०० २९५५०० 
२८ | फावलर बेड विदाउट व्हील १२ २४५०० २९४००० 
२९ | फावलर बेड विथ रेलिग्ज टॅ ३७००० २९६००० 
30 | सेमी फावलर बेड विथ रेलिंग्ज ६ २८००० १६८००० 
३१ '।मेंट्रेस ३ ६३ ४७५० २९९२५० 
32 | dS साईड लॉकर 30 ९४०० २८२००० 
३३ | बेड साईड टेबल एस एस २० ७५०० १५०००० 
३४ | स्टील ट्रॉलीस (२.५ फुट बाय ३ फुट) १२ २३३०० २७९६०० 
३५ | पेशन्ट ट्राली (स्ट्रेचर) १७ १६५०० २८०५०० 
3६ | व्हिल चेअर १२ १३००० १५६००० 
३७ । व्हाइट बोड (२ बाय 3) & 3300 १९८०० 
३८ । बेड पान २९ १०५० ३०४५० 
३९ | युरीनल २९ १०५० ३०४५० 
go | किडनीट्रे 39 ७५० ३५२५० 
४१ | स्टेनलेस स्टील SFY बाय १२ इंचेस २२ ६५०० १४३००० 
yo | स्टेनलेस स्टील ड्रम १४ बाय ९ इंचेस १४ ३५०० ४९००० 
y3 स्टेनलेस स्टील SAS बाय ९ इंचेस 9 २९०० २०३०० 
स्टील ट्रे विथ कवर २८ बाय २० बाय ५ २५ 
४४ | सेंटीमीटर १६०० ४०००० 
स्टील ट्रे विथ कवर २२ बाय १७बाय ५ i | 
४५ | सेंटीमीटर १०५० १०५०० 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक | प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 

४६ | मायाट्रांली (४५ बाय ३५ सेंटींमीटर) ३ ९००० २७००० 
४७ | स्टील रंक (६ फिट हाईट) ee. १६५० १६५०० 
४८ | फॉगर ४ ३३००० १३२००० 
४९ | स्क्रीन स्टॅण्ड & ५८०० ३४८०० 
4o रेफ्रिजरेटर २५० लिटर tos 20000 ८०००० 
५१ | शु रंक 3 १७७००० ५१००० 
५२ | फुट स्टेप ८ २३०० १८४०० 
५३ | किक बकेट ३० १२०० ३६००० 
GY स्टरलायझर द ४५०० २७००० 
५५ । वेस्ट GRA ट्रॉली १३ ९९०० १२८७०० 
५६ | बायोमेडीकल वेस्ट करिग ट्रॉली शिश २१५०० २३६५०० 
५७ | फ्रेश अण्ड लिनन ट्राली |. ae _.| २४४०० २६८४०० 
५८ | थर्मामीटर ७ १५० १०५० 

4Q एअरवे १५ ५०० ७५०० 

go | जनरलसर्जरी सेट मेजर ४ सेट १५५०० ६२००० 
६१ | लॅप्रोटॉंमी -कोलेसायटॉक्टोमाय सेट 3 uc ७८००० २३४००० 
६२ | ए.व्ही.फोस्टुला सेट ४ सेट ६४००० २५६००० 
६3 | स्विचर कटींगट्रे ४ सेट ७६०० ३०४०० 
६४ । व्हॅस्कुलर सेट २ सेट १४६३०५ २९२६१० 
६५ | आयसीडीट्रे ४ सेट ६३००० २५२००० 
६६ | रेक्टल इन्स्ट्रमेटस ४ सेट ३२००० १२८००० 
६७ | जेनिटो युरिनरी इन्स्ट्रमेटस २ सेट १४७८४० २९५६८० 
६८ अँपेनडिक्टोमी सेट ४ सेट ६७०० २६८०० 
६९ | det? ४ सेट ७९०० ३१६०० 
७० । ड्रेसिंग सेट ४ सेट ९४०० ३७६०० 
७१ | मेजर बेसिक सेट जनरल सर्जरी १ सेट ८९००० ८९००० 
७२ | SPAY सर्जरी १ सेट ३९००० ३९००० 
७३ | रेनलसर्जरी १ सेट ३८६०० ३८६०० 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र आवश्‍यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
व्हॅल्कमून वुण्ड रेट्रेक्टोर (विथ प्रोंग) २२० २ १२३० २४६० 
एम एम (८३/१४ प्रोंग्स सेमी झार्प डेप्थ ८,५ 
७४ । एमएम. 
ल॑ण्जेनबक REGEX २१० एमएम डेप्थ २ 
४०एमएम विंड १३ एमएम नॉन स्टेराइल 
७५ | रुसेबल ६२५ १२५० 
७६ | MERI ४ ६५० २६०० 
(919 प्रोटोस्कोप tos ५१०० २०४०० 
७८ | ट्रचेल डिलेटर har १०६० १०६० 
८१,४०,७६५ 
१२. बालरोग विभाग 
१ अंडल्ड फावलर बेड ष्‌ ३७००० १८५००० 
2 | अडल्ट बेड विथ आयव्ही स्टॅन्ड २० १४००० २८०००० 
3 मेंट्रेस अडल्ट ४ २५ ६७०० १६७५०० 
४ | पिडीयाट्रीक व्हेन्टीलेटर a ce ११००००० ११००००० 
५ ।बबलसी पॅप २ ७००००० १४००००० 
६ | मल्टीपरा मानेटर शिका ९८००० ९८००० 
७ | पोर्टेबल ईसीजी foal ५९००० ५९००० 
८ | पल्सऑक्सीमीटर 2 ३८५०० ७७००० 
९ | रेडीएट वार्मर ४ ७१००० २८४००० 
१० | लेड फोटोथेरेपी 5 १४८००० २९६००० 
११ | इन्स्ट्रमेट टेबल > १९८०० ३९६०० 
१२ | सक्हान IM ५ २८२०० १४१००० 
१३ | MRM कंथेटर १००० | goo १००००० 
१४ | रेफ्रोजरेटर 2 20000 ४०००० 
१५ | सिरिंज पंप ५ ४६००० २३०००० 
१६ थ्री फोल्ड स्क्रीन २ ५८०० ११६०० 
१७ | क्र कार्ट 2 22000 4000 
१८ | SANNA ट्रांली 2 ५८००० ११६००० 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवऱयक । प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
१९ | डिफ्रोबीलेटर शिंग १३३३०० १३३३०० 
२० ओटु फलोमीटर | १ | ५००० ५०००० 
२१ आप्थिलोमोस्कोप ll, आ.) ३५००० ३५००० 
२२ ओटोस्कोप i के ॥ ९९०० ९९०० 
23 ड्रेसींग ट्रॉली Q १९००० ३८००० 
२४ | सीआर प्रिंन्टर lc 3 | २९७९०० २९७९०० 
२५ । सीआर डेव्हलपर La il २९८८०० २९८८०० 
२६ | थायरॉइड Res g ३९०० २३४०० 
२७ लिड एप्रोन 6 ९५०० ५७००० 
ag ' ट्रान्स्पोर्ट बेबी ट्राली 5 १८८०० ३७६०० 
२९ | इलेक्ट्रीक dea मशीन चील्डरून 2 ३९०० ७८०० 
30 | इलेक्ट्रीक वेइग मशीन निओनेटल | oa ८२०० ८२०० 
३१ | इनफॅन्टोमीटर २ १०९७० २१९४० 
३२ | आयव्हीस्टॅन्ड २५ ३००० ७५००० 
33 नेब्युलयझर ८ २८०० २२४०० 
३४ | व्हील चेअर fa १४९०० १४९०० 
३५ | एएमबीयु बँग इन्फन्ट ४ ३६०० १४४०० 
३६ | एएमबीयु बँग चिल्ड्रन ४ ३६०० १४४०० 
३७ | फेस मास्क पिडीयाट्रीक ४ ३५ १४० 
३८ | नसल प्राग ४ ३१५ १२६० 
३९ | नसल कॅथेटर | 90 | ९०० ९००० 
. कय टयुब नं.२.५, ३.५, ४, ४.५, ह ee des 
४१ | ल॑रिंगोस्कोप इनफन्ट शिंओळ ४७०० ४७०० 
yo | ल॑रिगोस्कोप fess i. ae ४७०० ४७०० 
४३ | ऑक्सीजन हेडबॉक्स ऑफ इच साईज २ २००० ४००० 
४४ | WEIR Sega 8 ४७० १८८० 
४५ | SSC मायक्रोस्कोप 2 ४७००० ९४००० 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवऱयक । प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
४६ । न्युबर चेम्बर ४ १५०० ६००० 
४७ | हिमोग्लोबोमीटर छु 3३०० १३२०० 
४८ | टेस्ट टयुब १०० | २० २००० 
४९ स्पीरिट लॅम्प 8 १२५ ५०० 
५० | एक्सरे व्हिविग बॉक्स २ १०९०० २१८०० 
५१ | इन्फन्ट इन्कयुबेटर eae | | 440000 ११०००० 
५२ | थरमोमीटर ओरल ४ १५० ६०० 
५३ | थरमोमीटर रॅक्टल वा. | २५० २५० 
६१,१८,२३० 
१३. फिजीओथेरपी 
La BAe Is SIA} ५०० वॅट 5 १३५००० २७०००० 
2 | SRM युनीट विथ सरविकल अण्ड लम्बर २ ५५००० ११०००० 
३ | इनफरेन्टल थेरपी 2 ७५००० १५०००० 
४ | Bebo स्टीम्युलेटर 2 34000 ७०००० 
५ | सीपीएम मशीन 2 ६५००० १३०००० 
६ | मेजरटेन्स४ चॅनल २ ३५००० ७०००० 
(9 | CRM टेबल फार CRM AT न ४०००० ८०००० 
८ | वक्सबाथ५ किलोग्रॅम २ २९००० ५८००० 
९,३८,००० 
१४. त्वचा व गुप्तरोग विभाग 
| a | रेडीओफोक्वेन्सी युनीट (3.¢Mhz) =a 22000 22000 
2 | इलामन रेडीओफोक्वेन्सी युनीट (जर्मन मेड) ij. at ४७५००० ४७५००० 
3 | फोटोथेरपी युनीट शिडे का ८०००० ८०००० 
४ | वुडस लॅम्प शिक नि हि न? 
4 | ड्र्मचेअर विथ लाईट शिळ ८०००० ८०००० 
६ | क्रायोगन झि १०००० १०००० 
७ । देवार टॅन्क फार क्रायोगन शिक आ १०००० १०००० 
८ स्टेन्स (झेडएनस्टेन्स, जेम्सा स्टेन्स) २ २०० ४०० 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१९२/प्रजञा-१ 


अ.क्र आवश्यक प्रती नग एकूण किंमत 
नग संख्या | अंदाजित 
किंमत 
९ | केओएच १० टक्के 30 एमएल ij a 4 २०० २०० 
थायरॉटीक अँसिड (२५ टक्के, yo टक्के, ४ २०० ८०० 
ae ७५ टक्के, Joo Sh, 30 एमएल) 
हि १ | केमीकल पील्स (सायरकलीक अँसिड 30 2 200 ४०० 
टक्के, ग्लाकॉलीक असिड 34 टक्के)३० 
एमएल 
१२ । ड्रमेटोसर्जीकल इन्स्टुमेटस झिंगा २५००० २५००० 
१३ | केमीकल पील्स (सायकॅलीक अँसिड ३० ३ ५००० १५००० 
CEH, ग्लाकॉलीक असिड ३५ टक्के)६० 
एमएल 
७,२३,८०० 
१ते १४ विभागाची एकुण रक्‍कम ५,७७,३७,१३९ 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


